प्रधानमंत्री पीक विमा योजने अंतर्गत खरीप 2022 व रब्बी 
२०२२-२३ मधील ८०:११० मॉडेलनुसार राज्य शासनाने 
११० % पेक्षा जास्तीच्या नुकसान भरपाईची भारतीय कृषि 
विमा कंपनीला अदा करावयाची दायित्व रक्‍कम 
रु.२३१.२८ कोटी इतकी रक्‍कम वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०२२/प्र.क्र.९३/११ अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०१ मार्च, २०२४. 


वाचा:- 

१) शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०२२/प्र.क्र.9२/११- अ, दि.१.०७.२०२२ 

२) शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०२२/प्र.क्र.९३/११- अ, दि.२४.०८.२०२२ 

३) शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०२२/प्र.क्र.९३/११- अ, दि.१३.०१.२०२३ 
४) शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०२२/प्र.क्र.९३/११- अ, दि.१.०३.२०२३ 
) 
) 
) 
) 


५) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३,दि.१२.०४.२०२३ 

६) शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०२२/प्र.क्र.९३/११- अ, दि.१८.९.२०२३ 

७) शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०२२/प्र.क्र.९३/११- अ, दि.२३.९.२०२३ 

८) क्षेत्रीय व्यवस्थापक, भारतीय कृषि विमा कंपनी यांचे पत्र क्र.॥॥0.१॥३0/२॥78५/<-॥॥?- 
२२/२२६२/२३, दि.२०.१०.२०२३ 

९) संचाळक(वि. प्र., कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र.कृषिओ./सां.८/प्रपिवियो/३८४१/ 
२०२४, दि.२.२.२०२४ 


प्रस्तावना:- 


प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप २०२२ व रब्बी हंगाम २०२२-२३ शासन निर्णय दि.१.०७.२०२२ अन्वये 
भारतीय कृषि विमा कंपनी, आयसीआयसीआय लोंबार्ड जनरल इंशुरन्स क॑ं.लि., बजाज अलियांझ जनरल 
इन्शुरन्स कंपनी, एचडीएफसी sl जनरल इन्शुरन्स कंपनी व युनायटेड इंडिया इंन्शुरन्स कंपनी या ५ विमा 
कंपनींमार्फत राबविण्यात येत आहे. भारतीय कृषि विमा कंपनी ही राज्यात विमा कंपन्यांची समन्वयक कंपनी 
आहे. भारतीय कृषि विमा कंपनीने प्रधानमंत्री पीक विमा योजने अंतर्गत खरीप २०२२ व रब्बी २०२२-२३ मधील 
८०:११० मॉडेलनुसार राज्य शासनास ११० % पेक्षा जास्तीच्या नुकसान भरपाईचे दायित्व रक्‍कम रु.२३१.२८ 
कोटी उपलब्ध करुन देण्याबाबत अनुदानाची मागणी केलेली आहे. त्यानुषंगाने संचालक(वि. 7), कृषि 
आयुक्तालय, पुणे कार्यालयाने संदर्भ क्र. (९) च्या पत्रान्वये केळेल्या विनंतीस अनुसरून प्रधानमंत्री पीक विमा 
योजने अंतर्गत खरीप २०२२ व रब्बी २०२२-२३ मधील ८०:११० मॉडेलनुसार ११० % पेक्षा जास्तीच्या नुकसान 
भरपाईचे दायित्व रक्‍कम रु.२३१.२८ कोटी इतकी रक्‍कम भारतीय कृषि विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०२२/प्र.क्र.९३/११ अ, 


शासन निर्णय :- 


भारतीय कृषि विमा विमा कंपनीने सादर केलेली मागणी, कृषि आयुक्तालयाची शिफारस विचार करता 
प्रधानमंत्री पीक विमा योजने अंतर्गत खरीप २०२२ व रब्बी २०२२-२३ मधील ८०:११० मॉडेलनुसार ११० % पेक्षा 
जास्तीच्या नुकसान भरपाईचे दायित्व रक्‍कम रु.२३१.२८ कोटी इतकी रक्‍कम खालीलप्रमाणे वितरीत 
करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


एकुण विमा । एकुण अंतरीम नुकसान भरपाईचे विमा | ११०% पेक्षा जास्तीची राज्य शासनास ११०% पेक्षा 
विमा कंपनीचे नांव ee er, ae हप्त्याशी प्रमाण (%) | देय नुकसान भरपाई (%) eae 
क्रमांक | रक्‍्कमरु. रक्‍कम पना पक ५ | भरपाईचे दायित्व रुकोटी . 
कोटी रु(कोटी) Serene Siete (स्तंभ ३* स्तंभ ६/१००) 
lice - गत, - >: २ ३ 2 = ee ol षु & 8 

भारतीय कृषी विमा 8 349.3¢ ५६७.२४ १६१.४३ ५१.४३ १८०.७२ 
कंपनी | 90 | ५३१.८० ६३५.५७ ११९.५१ २९.५१ ५०.५६ 
एकूण भारतीय कृषी विमा कंपनी | २२०७.८९ | २४०७.८३ २३१.२८ 


२. सदरची रक्‍कम खरीप २०२२ व रब्बी हंगाम २०२२-२३ करीता वितरीत करण्यात येत असून त्याचा वापर 
यापूर्वीच्या इतर हंगामाकरीता अनुज्ञेय असणार नाही. 

३. प्रस्तुत बाबींवर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाळी सन २०२३-२४ करिता मंजूर केलेल्या 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा :- 


मागणी क्र. डी -३ 
२४०१ - पीक संवर्धन 
११०, पीक विमा (००) (०८) प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत विमा हप्त्यासाठी अर्थसहाय्य (अनिवार्य) 


राज्य हिस्सा (२४०१ A ६६४) योजनेतर, 33- अर्थसहाय्य. 


४. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणारा निधी प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक 
सूचनां व शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णयानुसारच खर्च करण्याची जबाबदारी आयुक्‍त 
(कृषि) यांची राहील. 


५. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहायक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण 
व संवितरण अधिकारी तर आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


६. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभाग अनौप. संदर्भ क्र.५३/२०२४/व्यय-१, दि.१३.२.२०२४ अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०२२/प्र.क्र.९३/११ अ, 


७. प्रस्तूत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३०११८११२५१७०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NEETA EKNATH SHINDE 
N F ETA F K N AT H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=f2bffd6992498e56663024368c72b33364cfb066d53682c53 
a425e54d187a7c1, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


SHINDE ceca 
(निता शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई - 32 
२) अपर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३) आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
४) संचालक (वि.प्र., कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५) मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
७) सहाय्यक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
९) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 


qo) वित्त विभाग (व्यय-१/ अर्थ-१३), मंत्रालय, मुंबई- 32 

११)सह सचिव (99-3 /२-ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 
) 
) 


१२) कक्ष अधिकारी (2- अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -32 

१३) विभागीय व्यवस्थापक, भारतीय कृषि विमा कंपनी, नवीन स्टॉक एक्सचेंज टॉवर्स, २० वा 
मजला, दलाल स्ट्रीट,फोर्ट, मुंबई-४०० ०२३. 

१४) विभागीय व्यवस्थापक, एचडीएफसी sat इंन्शुरन्स क॑. लि. डी-१०३ तीसरा मजला ईटन 
बिझनेस, डिस्ट्रीक्ट एल.एस.बी. मार्ग भांडूप (पश्चिम), मुंबई- ४०००७८ 

१५) विभागीय व्यवस्थापक, आयसीआयसीआय als जनरल इंशुरन्स कं.लि 
आयसीआयसीआय हाऊस, ४१४, वीर सावरकर मार्ग, सिध्दीविनायक मंदिराजवळ, प्रभादेवी, 
मुंबई- ४०० ०२५. 

१६) विभागीय व्यवस्थापक, युनायटेड इंडिया इन्हरन्स कंपनी लिमिटेड, ३ रा मजला, काकडे 
fast आयकोन युनिट क्र.२०२ ते ow, गणेडखिंड मार्ग, शिवाजीनगर, पुणे ४११ ०१६. 

१७) निवड नस्ती (कार्यासन ११-ओ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


